शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत- 
आदिशक्ती मुक्ताई सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
मुक्‍ताईनगर, जि. जळगांव. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, संकीर्ण- ३१२२/प्र.क्र.६ /टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक 39.03.2022. 

वाचा :- 
१. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 

दि.११.८.१९९३ 
२. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/ टेक्स-१, 

दि. २४.३.१९९९. 
३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग क्र.सूतगि-११०५/प्र. क्र.३८/टेक्स-१(अ), 

दि. १५.६.२००६. 
४. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(अ), 

दि. १०.७.२०१७. 
. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकीर्ण1-३११४/प्र.क्र.१०३/टेक्स-१(अ), 
दि २२.३.२०१६. 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१. 
७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि. २८.०१.२०२२. 
८. आयुक्त (FAM), नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या ६(१/सूतगि/शाभाभा/३०२/२०२०, 

दि.१५.१.२०२०. 
९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ- ३, दि. १७.०३.२०२२ 


& 


es 


प्रस्तावना :- 


सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कर्जे व 
भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात शासकीय भागभांडवल देण्यास 
शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्‌याअनुषंगाने जमा सभासद भागभांडवलाच्या प्रमाणात आदिशक्ती मुक्ताई 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, जि. जळगांव या सूतगिरणीस सन 2029-2022 या आर्थिक 
वर्षात शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

आदिशक्ती मुक्ताई सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, जि. जळगांव या सूतगिरणीची 
आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात AN अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. सदर सूतगिरणीने रु. 
३०३.७० लाख (कमाल मर्यादा रु. ३०३.७० लाख) इतके सभासद भागभांडवल जमा केले आहे. प्रकल्पाच्या 
आकृतीबंधानुसार १:९ या प्रमाणात सदर गिरणीस रु.२७३३.३० लाख इतके शासकीय भागभांडवल अनुज्ञेय ठरते. 
सदर सूतगिरणीस आतापर्यंत मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाचा तपशील विवरणपत्र- अ मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 
२. खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यासाठी “मागणी क्रमांक - 
व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग 
भांडवली अंशदान (४४२५ ०३३८), ३२ अंडशदाने " या लेखाशीर्षाखालील सन 2029-2022 या वर्षासाठी सुधारित 


शासन निर्णय क्रमांकः ३१२२/प्र.क्र.६ /टेक्स-१ (बो 


अंदाजानुसार रु. 3000.00 लाख इतका निधी उपलब्ध आहे. सदर निधीतून आदिशक्ती मुक्ताई सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, जि. जळगांव या सूतगिरणीस रु. ४,०१,४९,०००/- (अक्षरी रु. चार कोटी एक 
लाख एकोणपन्नास हजार फक्त) इतकी रक्‍कम शासकीय भागभांडवल म्हणून सूतगिरणीने जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकेकडून मंजूर केलेल्या कर्जाच्या रकमेची उचल केल्यानंतरच शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम खर्च 
करता येईल या अटीच्या अधीन राहुन मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासकीय भागभांडवल शासन निर्णय, सहकार व वद्नोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/ 
प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व सूतगि-११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, दि. २४.३.१९९९ मध्ये नमूद 
केलेल्या (अ.क्र.५ वगळून) अटी व शर्ती, तसेच शासकीय भागभांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात आणखी काही 
अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन 
राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

१) प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/ प्र. क्र. १८३/ टेक्स-१, दिनांक 
११.८.१९९३ व दिनांक २४.३.१९९९ मधील (अ.क्र. वगळून) अटी व शर्तीचे पालन होत आहे याबाबत आयुक्‍त 
(वस्त्रोद्योग), नागपूर यांनी खात्री करावी. 


२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबतच्या दि. २४.३.१९९९ मधील अ.क्र.५ येथील अटीमध्ये शा. नि., क्र. 
सूतगि-३३१६/ प्र.क्र.८१/ टेक्स-१अ, दि. १०.७.२०१७ अन्वये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे -- 
सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी 
यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल 
आणि असे न केल्यास त्यावर दरसाल दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. सदर अटीच्या अनुषंगाने 
प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, परतफेडीस पात्र ठरलेल्या शासकीय भागभांडवलाची काटेकोरपणे वसुली करण्याच्या 
सूचना आयुक्‍त THM, नागपूर यांना देण्यात येत आहेत. तसेच परतफेडीस पात्र ठरलेल्या शासकीय 
भागभांडवलाच्या वसुलीचा वार्षिक हप्ता भरणा केल्याशिवाय प्रस्तुत सूतगिरणीस कोणताही व्यवहार करता येणार 
नाही . याबाबत आयुक्त वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवून तशा सूचना संबंधित बँकेस द्याव्यात. 

३) सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल 
आयुक्त TAT यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

8) प्रस्तुत गिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुलीबाबत आयुक्त वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे 
कार्यवाही करावी. 

५) आयुक्त वस्त्रोद्योग यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचालक मंडळाकडून, प्रस्तुत शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत होणाऱ्या रु.४,०१,४९,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी एक लाख एकोणपन्नास हजार फक्त ) 
इतक्या रकमेच्या १०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण प्राप्त होणार नाही, 
तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम गिरणीस खर्च करता येणार नाही. तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या 
रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन आयुक्त वस्त्रोद्योग 
यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत आयुक्त वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 

६) या आदेशानंतर प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्‍त संचालक मंडळास 
तातडीने शासकीय भागभांडवलाच्या १०% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण द्यावे लागेल. नवनियुक्‍त संचालक 
मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच ते संचालक मंडळ अस्तित्वात येईल आणि पूर्वीच्या संचालक मंडळाने काही 
गैरव्यवहार केला नसल्यास त्यांचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात येईल अशी सुधारणा संस्थेच्या Bye- Laws मध्ये 
करण्याची कार्यवाही आयुक्त वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ३१२२/प्र.क्र.६ /टेक्स-१ (ब) 


७) सूतगिरणीच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा शासनास सादर 
केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही . त्यामुळे त्याबाबतची खात्री आयुक्‍त वस्त्रोद्योग यांनी करुन घेऊन 
त्यानुसार कार्यवाही करावी. 
८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने विनियोग करीत असल्याची 
खात्री आयुक्‍त वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 
९) प्रस्तुत सूतगिरणीने प्राप्त शासकीय भागभांडवलाच्या प्रमाणात तातडीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग 
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी करावा. याबाबत आयुक्त वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 
१०) प्रकल्प अहवालात नमूद केल्यानुसार त्या त्या बाबींवर त्या त्या प्रमाणातच गिरणीने खर्च करावा. मंजूर प्रकल्प 
अहवालापेक्षा जादा होणारा खर्च गिरणीने स्वभागभांडवळलातून करावा या अटीवर सदरचे शासकीय भागभांडवल 
मंजूर करण्यात येत आहे. याबाबत आयुक्‍त वतदस्तरोद्योग यांनी आव्यक ती कार्यवाही करावी. 
११) सदर सहकारी सूतगिरण्यांच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे अदा करावी तसेच 
निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात येऊ नये. याबाबत आयुक्‍त 
वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 
१२) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवलाचा तसेच गिरणीकडे शिल्लक असलेल्या रकमेचा गिरणी योग्य प्रकारे 
विनियोग करते किंवा नाही याबाबत आयुक्‍त वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 
१३) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची यथास्थित नोंद Dead 
Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत आयुक्‍त वद्ररोद्योग यांनी नियंत्रण करावे. 
१४) प्रस्तुत गिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक अदा करावे. याबाबत 
आयुक्त Tara यांनी नियंत्रण करावे. 

१५ खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. ARIA २०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 

qo) गिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय, क्रमांक सूतगि-१२००/ 
११७१३/ प्र.क्र.४२६/ टेक्स-१(अ), दि. १५.६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीची 
मान्यता घ्यावी. 
१८) सूतगिरणीने मंजूर प्रकल्प अहवालाच्या आकृतीबंधानुसार 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून 
सदर सभासद भागभांडवलाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरिकक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च 
करता येणार नाही. तसचे शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% झासकीय 
भागभांडवलाच्या रकमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% रक्कम वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून मंजूर 
करुन घेणे आवश्‍यक आहे. शासकीय भागभांडवलापोटी प्राप्त रक्कमेचा विनियोग करताना वित्तीय संस्थेकडून 
घेतलेल्या कर्जाचाही विनियोग त्याच प्रमाणात करणे गिरणीवर बंधनकारक राहील. 
१९) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदांनी त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे बंधनकारक राहील. 
४. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम रु. ४,०१,४९,०००/- (अक्षरी रु. 
चार कोटी एक लाख एकोणपन्नास हजार फक्त ) आदिशक्ती मुक्‍ताई सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
मुक्ताईनगर, जि. जळगांव ( ADISHAKTI MIKTAl SAHAKARI SOOT GIRNI LTD., MUKTAINAGAR, 
DIST. JALGAON ) या सूतगिरणीच्या आय.डी.बी.आय. बँक, मुक्ताईनगर शाखा, जळगाव, जि. जळगांव खाते क्र. 
०६५८१०२००००००६७५ मध्ये RIGS द्वारे जमा करण्यात यावी. 
4. सदर सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात आणणे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर 
कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल करण्यात येईल. तसेच अज्ञा प्रकरणी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ३१२२/प्र.क्र.६ /टेक्स-१ (बो 


संबंधित संचालक मंडळास Alea: जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे गिरणीच्या संचालक मंडळाने गिरणीच्या 
खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक खर्च टाळावा. 

६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ अन्वये, “३२-अंशदाने” 
या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ४, १४, १५ 
मधील तरतुदी सदर प्रकरणी लागू असून परिच्छेद -५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ व १६ मधील तरतूदी या 
प्रकरणी लागू नाहीत. तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तपासणी सूचीतील 
अ.क्र.९ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 

9. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- ब मधील 3) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 
सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. २ मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल 
होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. 

८. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- 
अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०२१/ प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. 
२४.०६.२०२१ अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


२) मंजूर निधी:- "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी 
सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०३३८), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ 
या आर्थिक वर्षात सुधारित अंदाजानुसार रु. ३०००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे:- या सूतगिरणीस 
यापूर्वी सन २०१५-१६ मध्ये दिलेल्या शासकीय भागभांडवलाचे विनियोग प्रमाणपत्र विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ 
(सूतगिरण्या), अमरावती यांनी दिले आहे. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही:- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे:- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे:- लागू 
नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 


आदेशात असावा:- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच सूतगिरणीने बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी अशा 
खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत:- सहकारी सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ३१२२/प्र.क्र.६ /टेक्स-१ (ब) 


९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा:- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी याबाबतचा उल्लेख शासन 
निर्णयात करण्यात आला आहे. 


१०) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी:- याबाबतचा उल्लेख शासन 
निर्णयात करण्यात आला आहे. 


९. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु. ४,०१,४९,०००/- (अक्षरी VAR कोटी एक लाख 
एकोणपन्नास हजार फक्त & इतकी झासकीय भागभांडवळाची रक्‍कम "मागणी क्रमांक - व्ही-३, 
४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान 
(४४२५ ०३३८), 32 SIGMA" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी व सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील 
उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावी. 

१०. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. ४,०१,४९,०००/- (अक्षरी रु.चार कोटी एक लाख 
एकोणपन्नास हजार फक्त इतकी रक्‍कम आदिशक्ती Yas सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, 
जि. जळगांव (ADISHAKTI MUKTAI SAHAKARI SOOT GIRNI LTD., MUKTAINAGAR, DIST. 
JALGAON) या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन प्रस्तुत सूतगिरणीच्या 
आय.डी.बी.आय. बँक, मुक्ताईनगर शाखा, जळगाव, जि. जळगांव खाते क्र. ०६५८१०२००००००६७५ HEA RTGS 
द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. सु. पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (५०००९), सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
त्यानुसार त्यांनी सदर सहकारी सूतगिरणीस उपरोक्‍त शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करावी. बँकेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


सहकारी सूतगिरणीचे नाव बॅंकेचे नाव चालू खाते क्रमांक आय.एफ.एस.सी. 
व शाखा क्रमांक 

ADISHAKTI MUKTAI |IDBI BANK, MUKTAI 

SAHAKARI SOOT GIRNI | NAGAR BRANCH, 0658102000000675 

LTD., | MUKTAINAGAR, | DISTRICT- JALGAON 

DIST. JALGAON 


११. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ व दि. 
२८.१.२०२२ अन्वये विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व दि.१७.०३.२०२२ च्या परिपत्रकातील सुचनांनुसार 
व अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५२/व्यय-२ दि. ३१.०३.२०२२ नुसार प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ३१२२/प्र.क्र.६ /टेक्स-१ (ब) 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३१२३२१०३३७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by PRASENJEET D KARLEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=d219¢43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fadch 
2438421 4bcee& ॥ 


ICode=400032, st=Maharasht 
serialNumber=58B95820309E7F466AE2AD722C14D2E8910FE2F9D 
499461E1829267B19AB9CFC, cn=PRASENJEET D KARLEKA\ 


Date: 2022.03.31 23:23:53 +05'30 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४.कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (2 प्रतींसह),सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
५.अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी,१६-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 

६.वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७.नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, मुंबई. 

९.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, मुंबई 

१०.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.आयुक्‍्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१२.प्रादेशिक उपआयुक्त ( वस्त्रोद्योग), मुंबई. 

१३.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगांव. 
१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१६.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती) 
१७.श्ाखा व्यवस्थापक,आय.डी.बी. आय. बँक , शाखा मुक्ताईनगर, जि. जळगांव 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित 

वकील हाऊस, मुंबई. 
१९. चेअरमन, आदिशक्ती मुक्‍ताई सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुक्ताईनगर, जि. जळगांव 
20. निवडनस्ती (टेक्स १- बो). 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ३१२२/प्र.क्र.६ /टेक्स-१ (ब) 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-३१२२/ प्र.क्र.६/ टेक्स-१ ब, दि. 39.03.2022 चे सहपत्र. 


अ.क्र. शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक रक्‍कम (रु. लाखात) 
।१___ | सूतगि १२९५/प्र.क्र.३३६/ टेक्स-१, दि.३.२.१९९६ १००.०० 
२ सूतगि १२९६/प्र.क्र.४१२/ टेक्स-१, दि.३१.३.१९९७ ३००.०० 
३ सूतगि ११९७/प्र.क्र.२७९/ टेक्स-१, दि.३१.३.१९९८ १००.०० 
४ सूतगि ११०८/प्र.क्र.७० (30)/ टेक्स-१ अ, दि.७.६.२००८ ७५.०० 
4 सूतगि ११०८/प्र.क्र.७०/ टेक्स-१ अ, दि.३१.३.२००९ १०.०० 
६ सूतगि ११०९/प्र.क्र.७०/ टेक्स-१ अ, दि.३१.३.२०१० १००.०० 
७ सूतगि १११०/प्र.क्र.७० (2)/ टेक्स-१ ब, दि.३१.३.२०११ ११०.०९ 
८ सूतगि ११११/प्र.क्र.७४/ टेक्स-१ ब, दि.३१.३.२०१२ २७६.०० 
९ सूतगि १११२/प्र.क्र.४१/ टेक्स-१ ब, दि.३१.३.२०१२ २४.०० 
शिका सूतगि १११२/प्र.क्र.१०१ (भाग-२/५)/टेक्स-१ ब, दि.३०.३.२०१३ ३००.०० 
aa | शाभाभा-१११३/ प्र.क्र.१०० (भाग-२)/ टेक्स-१ब, दि.१०.३.२०१४ ४००.०० 
१२ संकीर्ण-३११४/ प्र.क्र.१०३/ टेक्स-१ अ, दि.१७.३.२०१५ 233.82 
१३ संकौर्ण-३११४/ प्र.क्र.१०३/ टेक्स-१ अ, दि.२२.३.२०१६ ३०३.३० 
एकूण २३३१.८१ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


